महानिर्मिती कंपनीच्या भुसावळ जि. जळगांव 
येथे १९६६० मे.वॅ.क्षमतेच्या कोळशावर 
आधारित सुपरक्रिटीकळ औष्णिक विद्युत 
बदली प्रकल्पाच्या उभारणीस व त्याकरीता 
लागणाऱ्या भागभांडवलास मंजूरी देणे व 
वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: निधिवी-२०२१/प्र.क्र.१३/ऊर्जा-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ,मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक :- २६ मार्च, २०२१ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. प्रकल्प-२०१०/प्र.क्र.३/ऊर्जा-४ 
दिनांक ०५.१०.२०१० 
२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६.०४.२०२० 
३) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ०४.०५.२०२० 
४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. निधिवी-२०२१/प्र.क्र.१३/ऊर्जा-४ 
दिनांक ०८.०२.२०२१ 
५) महानिर्मिती कंपनीचे पत्र क्र.9॥॥0/॥॥७०७७1/९०. २२५८, दिनांक १७.०२.२०२१ 
६) महानिर्मिती कंपनीचे पत्र क्र.अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक/महानिर्मिती/३२२१, 
दिनांक १७.०३.२०२१ 
७) वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ९५/२०२१/व्यय-१६, दिनांक २५.०३.२०२१ 
प्रस्तावना :- 
महानिर्मिती कंपनीच्या भुसावळ जि. जळगाव येथे १५६६० मे.वॅ. क्षमतेच्या कोळशावर 
आधारित सूपर क्रिटीकल औष्णिक विद्यूत प्रकल्पास संदर्भीय शासन निर्णय क्र. १ अन्वये मान्यता 
दिली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये भूसावळ औष्णिक बदली प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी रु. ४२९० 
HIE मान्यता दिली आहे. सदर रकमेपैकी शासनाचे २०% भागभांडवल रु. ८५८ कोटी इतके 
मंजूर केले आहे. त्यापैकी आजतागायत दिनांक १४.०३.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु. ५.७० 
कोटी, दिनांक १६.०८.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये रु. ६ लाख, दिनांक ३०.०३.२०१४ च्या शासन 
निर्णयान्वये रु. ३५.२० लाख, दिनांक ३१.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये रु. ३७ कोटी, दिनांक 
०१.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये रु. ३०.२४ कोटी, दिनांक २७.०३.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये रु. १२.९६ कोटी, दिनांक ०९.१०.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये रु. ३१.९५ कोटी, 
दिनांक ३१.०३.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये रु. ३२.०५ कोटी, व दिनांक ०८.०२.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये रु. २० कोटी अशी एकूण रु. १७०.७६२ कोटी भागभांडवल महानिर्मिती कंपनीस वितरीत 
करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवी-२०२१/प्र.क्र.१३/ऊर्जा-४, 


महानिर्मिती कंपनीचा सदर प्रकल्पासाठी ०१ एप्रिल २०२० ते १० फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत 
रु. १३१० कोटी इतका झालेला आहे. सदर खर्चामध्ये महानिर्मिती कंपनीचा वाटा रु. १०४८ कोटी 
इतका आहे. सदर खर्चापैकी शासनाच्या भागभांडवलाचा हिस्सा रु. २६२ कोटी इतका आहे. 
त्यापैकी शासनाने दिनांक ०८.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये रु. २० कोटी इतके भागभांडवल 
वितरीत केले आहे. वित्त विभागाने आपल्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ९५/२०२१/व्यय-१६, दिनांक 
२५.०३.२०२१ अन्वये रु. २२.५० कोटी इतके शासनाचे भागभांडवल वितरणासाठी उपलब्ध केले 
आहेत. सबब महानिर्मिती कंपनीच्या भुसावळ जि. जळगाव येथे १५६६० मे.वॅ. क्षमतेच्या कोळशावर 
आधारित सूपर क्रिटीकळ औष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी शासनाचे भागभांडवल 
रु. २२.५० कोटी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


महानिर्मिती कंपनीचा सदर प्रकल्पासाठी दिनांक ०१ एप्रिळ २०२० ते दिनांक १० फेब्रुवारी 
२०२१ पर्यंत रु. १३१० कोटी इतका झालेला आहे. सदर खर्चामध्ये महानिर्मिती कंपनीचा वाटा 
रु. १०४८ कोटी इतका आहे. सदर खर्चापैकी शासनाच्या भागभांडवलाचा हिस्सा रु. २६२ कोटी 
इतका आहे. त्यापैकी शासनाने दिनांक ०८.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये रु. २० कोटी इतके 
भागभांडवल वितरीत केले आहे. शिल्लक रु. २४२ कोटी भाग भांडवलाच्या रकमेपैकी राज्य 
शासनाचे भागभांडवल रु. २२,५०,००,०००/- (अक्षरी रु. बावीस कोटी पन्नास लाख फक्‍त) इतकी 
रक्‍कम अदा करण्याबाबत खालील प्रमाणे मंजुरी देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र तपशील रक्‍कम (रु) लेखाशीर्ष 
| महानिर्मिती कंपनीस भुसावळ जि. जळगांव | २२,५०,००,०००/- | ४८०१४०८६ 
येथे १*६६० मे.वॅ.क्षमतेच्या कोळशावर 
आधारित  सुपरक्रिटीकळ औष्णिक 
विद्युतप्रकल्पाच्या उभारणीसाठी भाग 
भांडवल निधी मंजूर करणेबाबत. 

एकूण २२,५०,००,०००/- 1 - 


२. महानिर्मिती कंपनीस भुसावळ जि. जळगांव येथे १५९६६०मे.वॅ. क्षमतेच्या कोळशावर 
आधारित सुपर क्रिटीकळ औष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी महानिर्मिती कंपनीस सदर 
प्रकल्पासाठी दिनांक ०१ एप्रिल २०२० ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत रु.२४२ कोटी इतक्या 
शासनाच्या भाग भांडवलानुसार केलेल्या खर्चापैकी अंशत: प्रतीपूर्ती करण्यासाठी 
रु. २२,५०,००,०००/- (अक्षरी रु. बावीस कोटी पन्नास लाख फक्‍त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

३. वरील प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.के-११ मुख्यळेखाशीर्ष ४८०१, 
महानिर्मितीमध्ये शासनाची गुंतवणूक सर्वसाधारण लेखाशीर्ष ४८०१४०८६” ५४ गुंतवणूक या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवी-२०२१/प्र.क्र.१३/ऊर्जा-४, 


लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

४. सदर रक्कम अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई यांचेमार्फत कोषागारातून काढून महाराष्ट्र 
राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, मुंबई यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून अवर सचिव (ऊर्जा-३) आणि नियंत्रण अधिकारी म्हणून सह सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
निर्मिती कंपनी मर्यादित, मुंबई यांना मंजूर झालेली रक्‍कम रु. २२.५० कोटी (रुपये बावीस कोटी 
पन्नास लाख फक्त) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरित करुन महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
निर्मिती कंपनी मर्यादित, मुंबई यांचे नावे स्वतंत्ररित्या धनादेश Higa वितरीत करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


५. हा शासन निर्णय शासन निर्णय क्र. वित्त विभागाने आपल्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ९५/ 
२०२१/व्यय-१६ अन्वये रु. २२ कोटी ५० लाख शासनाचे भागभांडवल म्हणून वितरणास दिनांक 
२५/०३/२०२१ च्या टिपणीन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि. १६ एप्रिल, २०१६ च्या महाराष्ट्र विनियोजन 
अधिनियम २०२० च्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ च्या परिपत्रकातील 
परिच्छेद ३ खालील नमूद केलेल्या अनुक्रमांक १ ते ९ मधील तपासणी सूचितील अट क्र. (२) (३) व 
(९) या अटींची पूर्तता होत असून इतर अटी लागू नसल्याची प्रमाणित करण्यात येत आहे तसेच वित्त 
विभागाच्या दिनांक ४ मे २०२० च्या शासन निर्णयातील लागू असलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत 
असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


७. या लेखाशीर्षाखाली निधी वितरीत करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या देयकाच्या 
अनुषंगाने प्रमाणित करण्यात येते की, या लेखाशीर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही 
तसेच उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रलंबित नाही. 


an सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०३२६११५३४११४१० असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shraddha Deven mc ९१ by Shradaha Deven Kocharekar sina 


id Lab partment, postalCode=400032, st=Maharash' 
2.5.4.20=189da489d797e1 e6a67b7d97496ef70683916299eab5 


Kocharekar ee 
(श्रध्दा कोचरेकर) 


छासनाचे अवर सचिव 


प्रत :- 

. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे, 
(पूर्व), मुंबई-५१ 

. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधार कंपनी मर्यादित, हॉंगकॉंग 
बँक बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवी-२०२१/प्र.क्र.१३/ऊर्जा-४, 


३. सचिव, महाराष्ट विद्युत नियामक आयोग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नं. १, १३ मजला, कफ परेड, कुलाबा, 
मुंबई-०५ 

४. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा / विधानपरिषद महाराष्ट्र विधानमंडळ, मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

६. महाळेखापाल (ARAM), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

८. after व लेखा अधिकारी, अराप / राळेवि-१, मुंबई. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१०.निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०००५१. 

११.अवर सचिव, (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.विशेष कार्य अधिकारी (ऊर्जा-४), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४.वित्त विभाग, (अर्थ संकल्प-३ / साधन संपत्ती / साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

94. Pras नस्ती (ऊर्जा-४), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


